मोटार वाहन निरीक्षक पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना . 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.६६ /परि-३ 
२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:३१ ऑगस्ट, २०१५ 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागातील खालील २९ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांना विभागीय पदोन्नती 
समितीने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार “ मोटार वाहन निरीक्षक ” या पदावर रु ९३००-३४८०० (ग्रेड पे 
रु.४५००) या सुधारीत वेतन संरचनेत तात्पुरत्या व तदर्थ स्वरूपात खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती 
देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


१) सदर अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची राहीळ व वरिष्ठ संवर्गात 
जेष्ठतेकरीता ग्राह्य धरता येणार नाही. त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही ळाभ 
मिळणार नाहीत. 

२) सदर पदोन्नती केवळ ११ महिन्याकरीता देण्यात येत असून त्यानंतर सदर पदोन्नती चालू 
ठेवावयाची असल्यास ११ महिन्यांच्या कालावधीनंतर त्या-त्यावेळी खंड देण्यात येईल. 

अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव जात प्रवर्ग | वाटप केलेला |  पदौन्नतीनंतर 

महसूली ।पदस्थापनेचे कार्यालय 
विभागीय संवर्ग 
| 9 | श्री.यादव रविंद्र विश्वनाथ खुला औरंगाबाद | औरंगाबाद 
२  श्री.कोल्हे गोरखनाथ जगन्नाथ खुला नाशिक । श्रीरामपूर 
श्री.काटे दिगंबर भिमराव खुला नाशिक | पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येतील 
४ | श्रीमती पवार सविता शिवाजी खुला औरंगाबाद | अंबेजोगाई 
५ | श्री.काटकर परमेश्वर बब्रुवान खुला औरंगाबाद | जालना 
६  श्री.गुजर अर्जुन बाबूराव खुला औरंगाबाद । औरंगाबाद 
७ | श्री.निकम राजेंद्र आकाराम खुला औरंगाबाद । बीड 
८ | कु.मोरे मनिषा अशोक भ.ज.(क) | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
९ | श्री.जमादार शाद अहमद खुला औरंगाबाद । औरंगाबाद 
उस्मानगनी 
| १० | ० | श्री.कदम दत्तात्रय शोषराव इ.मा.व. | अमरावती | अमरावती 
| ११ | १ श्री.पाटील सुखदेव पांडुरंग खुला अमरावती | अमरावती 
१२ | कु.पाथरे अंजली देवराव खुला औरंगाबाद । औरंगाबाद 
१३ | श्री.खेडकर पोपट भानुदास भ.ज. (ड) नाशिक श्रीरामपूर 
१४ | कु.राठोड रेणुका राधाकिसन खुला नाशिक |। श्रीरामपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.६६ /परि-३ 


अ.क्र धिकाऱ्याचे नाव जात प्रवर्ग | वाटप केले पदोन्नतीनंतर 
महसूली ।पदस्थापनेचे कार्यालय 
विभागीय संवर्ग 
१५ | श्री.पाटील सुमंत विठ्ठलराव खुला औरंगाबाद | औरंगाबाद 
१६ | श्री.शिदे दिलीप लक्ष्मण इ.मा.व. नाशिक । धुळे 
१७ | SEA प्रशांत रामचंद्र खुला अमरावती । अमरावती 
१८ | श्री.मोहिते मच्छिद्रनाथ महादेव खुला नागपूर नागपूर (ग्रामीण) 
१९ | श्रीमती उपासे प्रियदर्शनी महेश्वर | खुला औरंगाबाद | लातूर 
२० | कु.बोबडे तुषारी रामभाऊ खुला नागपूर । नागपूर (ग्रामीण) 
२१ | ahs कबीर अहमद अब्दुल खुला औरंगाबाद | अंबेजोगाई 
गफुर 
२२ | कु.देसाई आरती अनंत खुला औरंगाबाद | औरंगाबाद 
२३ | श्रीमती अत्तरदे योगिता प्रल्हाद खुला औरंगाबाद | औरंगाबाद 
२४ | कु.खरोटे जयश्री गोविद खुला नाशिक । नाशिक 
२५ | कु.केद्रे अनुसया संतुकराव भ.ज. (ड) नाशिक । पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्ररित्या निर्गमित 
करण्यात येतील 
२६ | सौ. पगार रश्मी हंसराज खुला कोकण । ठाणे 
(कु.कापडणीस LAT रामचंद्र) 
२७ | कु.जमदाडे सपना किसनराव खुला औरंगाबाद । हिंगोली 
२८  श्री.एस.एस.संख्ये भ.ज.(ड) | औरंगाबाद | औरंगाबाद 
२९ | कु.पोतदार सोनाली लक्ष्मीकांत खुला औरंगाबाद | जालना 
2. उपरोक्त पदोन्नती ही तदर्थ धर्तीवर व मा. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या Re 


याचिका क्रमांक ८४५२/२००४ या याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यामुळे 
सदर रिट याचिकेत अंतिमत: दिल्या जाणाऱ्या आदेशामुळे हे पदोन्नतीचे आदेश बाधित होणार असल्यास या 
आदेशांच्या अनुषंगाने पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना सेवाज्येष्ठता किंवा आर्थिक फायद्यांसदर्भात मागणी 
करण्याचा हक्क राहणार नाही. 

३. सदर पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५ व 
दि.१६.०७.२०१५ मधील संवर्ग वाटपाच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 

४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी (प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी) वरील 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमूक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या 
ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०३१५/प्र.क्र.६६ /परि-३ 


५. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू 
झाल्याचा दिनांक परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांना कळवावा. जे अधिकारी सदर आदेशा प्राप्त 
होऊनही पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार नाहीत, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८३११२२७५५४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Machhindranath R Shelke 


M ac h h in d ran at h DN: CN = Machhindranath R Shelke, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


R Shelke Date: 2015.08.31 17:58:89 विकी 
(AX. शहोळके) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
४. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
५. सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
९. निवडनस्ती/परि-३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


